सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी 
असलेल्या ६ अस्थायी पदांना 
दि.१/३/२०२४ ते दि.३१/८/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२४/प्र.क्र.५७/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५४३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२३/प्र.क्र.9७१/५स, 
दि.२१/९/२०२३ 


३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/आस्था/दक्षता 
कक्ष/२७५४/२०२३, दि.२६/१२/२०२३ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१/२/२०२४ 


शासन निर्णय :- 

सहकार खात्यातील दक्षता कक्षासाठी असलेल्या ६ अस्थायी पदांना दि.२९/२/२०२४ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२१/९/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन 
२०२४-२०२५ साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, खाली नमूद केलेली १६ अस्थायी पदे 
दि.१/३/२०२४ ते दि.३१/८/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. पदाचे नांव पदांची संख्या 
1 १__| सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था 1 जी... || 
२ | लघुटंकलेखक (वेतनश्रेणी रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे १९००) a ae 
३ | कनिष्ठ लिपीक-टंकलेखक २ 
४ | शिपाई २ 
एकूण ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२४/प्र.क्र.५७/५ स 

२. यावर होणारा खर्च " मागणी क्र.व्ही-२ २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन (०१) (09) 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था (दत्तमत 28240099)" या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा व 
त्याखाळील सन २०२४-२०२५ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर area निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२१/२/२०२४ अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१२१२०८७७०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f26cf80358fa3 133e4d85ddac30ae54b06c63743fd5510d 
cOebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


CHAUDHRY  Se:sS:csiamisnr 
(अनिल चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. उपनिबंधक सहकारी संस्था (दक्षता कक्ष),पुणे. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदानव लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


